मुख्य लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना सामान्य 
राज्य सेवा गट-ब या संवर्गातील अधीक्षक 
पदावरील खुल्या प्रवर्गात निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरूपात पदोन्नती- निवडसूची २०१९-२० मधून 
नाव वगळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : PA ३६१९/प्र.क्र.२३४/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: १४ ऑक्टोबर, २०२२ 


वाचा : 


१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन आदेश क्रमांक : निसूची-३६१९/प्र.क्र.२३४/प्रशा-२. 
दिनांक २७ जानेवारी, २०२१. 


२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन आदेशा क्रमांक : निसूची-३६१९/प्र.क्र.२३४/प्रशा- २, 
दिनांक २६ मे, २०२२. 


शासन आदेशा :- 


सामान्य राज्य सेवा गट-ब (प्रशासन शाखा) मधील अधीक्षक , संवर्गातील रिक्‍त पदांची निवडसूची 
२०१९-२० मध्ये श्री कृष्णा नागन्ना तोटावार, अधीक्षक सामान्य राज्य सेवा यांच्या पदोन्नतीने पदस्थापनेचे 
आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहे. श्री तोटावार यांनी त्यांच्या कौटुंबिक अडचणीमुळे त्यांच्या दिनांक 
२२.७.२०२२ रोजीच्या अर्जान्वये पदोन्नतीस नकार कळविला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक 
१२.९.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयतील मुद्या क्र. ५ येथे नमूद तरतूदीनुसार श्री कृष्णा नागन्ना तोटावार यांचे 
नाव निवडसूची वर्ष २०१९-२० मधून वगळण्यात येत आहे. सबब, श्री तोटावार यांना पदोन्नतीने पदस्थापना 
देण्याबाबतचे दिनांक 2g.4.2022 रोजीचे आदेश त्यांच्यापूर्त रद्द करण्यात येत आहेत. 


2. हा शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२२१०१४१४५१५३३२२१ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


DEEPAK VAY बन ही 
SHELAR ह 


(दीपक BTR) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


शासन आदेश क्रमांकः निसूची ३६१९/प्र.क्र.२३४/प्रशा-२ 


३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, , महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, मुंबई 

५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

७. मा . विधानसभा , विधानपरिषद व संसद सदस्य 

८. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

९. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 

१०. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण / क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 

११. मा . राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण / HIST) यांचे स्वीय सहायक 

१२. अप्पर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 

१३. आयुक्त (शिक्षण) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

१४. राज्य प्रकल्प संचालक , महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद , चर्नी रोड , मुंबई 

. सहसचिव / उपसचिव ( विद्यार्थी विकास / शाळा व्यवस्थापन / शिक्षक शिक्षकेत समन्वय / 
अर्थसंकल्प / क्रीडा) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई 

१६. सर्व शिक्षण संचालक 

१७. अध्यक्ष , माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
१८. आयुक्‍त , क्रीडा व युवक सेवा , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

१९. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

२०. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 

२१. सर्व शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक / माध्यमिक / प्रौढ 

२२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२३. सर्व अधिक्षक , वेतन पथक ( प्राथमिक / माध्यमिक ) 

२४. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 

२५. सर्व कार्यासने , शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई 

२६. निवड नस्ती , प्रशा -२ , शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई.. 


-0 
— 
es 


पृष्ठ २ पैकी २ 


